दर्जेदार मराठी चित्रपटांना निर्मितीसाठी 
प्रोत्साहन देण्याकरीता अर्थसहाय्य मंजूर 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: मचिअ-२०२४/प्र.क्र.४६/सां.का.-१. 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०५ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा : १) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र. मचिअ-२०१२/प्र.क्र.१४१/ 

सां.का.१, दि.३० ऑक्टोबर, २०१३ 

२) शासन शुध्दीपत्रक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्रमांक मचिअ-२०१२/ 
प्र.क्र.१४१/सां.का.१, दि.२८ ऑगस्ट, २०१४ 

३) शासन शुध्दीपत्रक,पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्रमांक मचिअ-२०१२/ 
प्र.क्र.१४१/सां.का.१, दि.०८ ऑगस्ट, २०१८ 

४) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र. गोचिन-२०२२/प्र.क्र.५८/ 
सां.का.१, दि.२५ जानेवारी, २०२३ 

५) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र. गोचिन-२०२२/प्र.क्र.५८/ 
सां.का.१, दि.०३ मार्च, २०२३ 

६) सह-व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास 

महामंडळ मर्यादित, मुंबई यांचे दि.०२ मे, २०२४ रोजीचे पत्र 


प्रस्तावना: 

दर्जेदार मराठी चित्रपट निर्मितीसाठी प्रोत्साहन देण्याकरीता अर्थसहाय्य करण्यासाठी 
उपर्निर्दिष्ट १ अन्वये धोरण निश्चित करण्यात आळेळे आहे. सदर चित्रपटांची पात्रता तपासण्यासाठी 
संदर्भ क्र.४ व ५ येथील शासन निर्णयान्वये समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. सदर गठीत 
समितीमार्फत छाननीअंती शिफारशीत केलेल्या एकूण ११ चित्रपटांना अनुदान देण्याबाबतचा प्रस्ताव 
संदर्भ क्र.६ येथील पत्रान्वये शासनास सादर करण्यात आलेला आहे. सदरहू चित्रपटांना विहित 
निकषानुसार प्राप्त गुणांकनाच्या आधारे "अ", "ब" व "अपात्र" चित्रपटांचे वर्गीकरण करुन "अ" व "ब" 
दर्जा प्राप्त चित्रपटांना अनुदान देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

दर्जदार मराठी चित्रपट निर्मितीसाठी प्रोत्साहन योजनेंतर्गत खाळील नमूद एकूण ११ 
चित्रपटांना उपनिर्दिष्ट १ व ३ मधील शासन निर्णयात नमूद तरतूदीनुसार एकूण रुपये ३.५९ कोटी 
(अक्षरी रुपये तीन कोटी एकोणसाठ लक्ष फक्त) इतक्या रकमेस या झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मचिअ-२०२४/प्र.क्र.४६/सां.का.-१. 


(रुपये लक्ष) 

अ. चित्रपट निर्मिती संस्थेचे नाव चित्रपटाचे नांव  । दर्जा | प्रत्यक्षात 
क्र देय रक्‍कम 
9 | 2 3 Ps | ५ 
| 9 | मे. सी.टी.आर. एल. एन. प्रोडक्ठान प्रा. लि. वाय अ ३९.०० 
2 ।मे. स्वरुप रिक्रिएडान अँण्ड मिडीया प्रा. लि. चोरीचा मामला अ ३९.०० 
३ | मे.नाईन आर्चस पिक्चर कंपनी कारखानिसांचीवारी । अ ३९.०० 
४ | मे.एस. क्युब फिल्मस (इंडिया) एल.एल.पी. येरे येरे पावसा ब ३९.०० 
५ | मे.नर्मदा फ्युचर फिल्मस एक नंबरचा ढ ब २९.०० 
६ ।मे. एम.जे. फिल्मस आय एम. सारी ब २९.०० 

मे. मराठी तारका हवाहवाई ब २९.०० 

मे. अथांश कम्युनिकेशन टाईमपास-३ ब २९.०० 

मे. के. सायलंट प्रा. लि. आपडी थापडी ब २९.०० 
| १० | ० | मे. आद्योत समायरा ब २९.०० 
| ११ मे.ओम नमो सिध्दीविनायक फिल्मस टिफीन टाईम ब २९.०० 
१२ एकूण | 348.00 
०२. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र.झेडडी-२, २२०५ कला व संस्कृती कार्यक्रम (००) 


१०२, कला संस्कृती WASH (०३) (०७) मराठी चित्रपट निर्मितीसाठी सहायक अनुदान (२२०५ १५९९) 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) “या लेखाशीर्षाखाली सन २०२४-२५ या अर्थसंकल्पीय वर्षात प्राप्त 
झालेल्या निधीमधून भागविण्यात यावा. 


०३. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या सहमतीने अनौपचारीक संदर्भ क्र.३७९/का- 
१४४३, दि.३०.०७.२०२४ आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.५६७/२०२४/व्यय-१५, दि. 
२३.०८.२०२४ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७७१/१/.॥8॥७9॥॥.9०५/.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०९०५१२३८१६३९२३ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ANIROODHA SURYAKANT DESHPANDE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND 


A N | ROO D HA CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=d34fa92fd12dd57b9647dbd172129b5cOeb8b 1 cd7ff442b98831 
laharashtra, 


311214458302, postalCode=400032, डॉन 

S U RYA KA NT D ES H PA N D E serialNumber=0D09B1312327B28 1B742D56CDO4EE 1899269D4FAAF889 
91AC3364BDCC437CF37, cn=ANIROODHA SURYAKANT DESHPANDE 
Date: 2024.09.05 17:43:38 +05'30" 


(अ. सू. देशपांडे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१) मा. मंत्री (सांस्कृतिक कायी, मंत्रालय, मुंबई. 
२) प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य, मंत्रालय, मुंबई. 
३) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ मर्यादित, 
दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, गोरेगाव, मुंबई. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मचिअ-२०२४/प्र.क्र.४६/सां.का.-१. 


४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

५) महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८) नियोजन विभाग (का.१४४३), मंत्रालय, मुंबई 

९) वित्त विभाग (व्यय-१५, अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 

१०) कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई- यांना विनंती 
करण्यात येते की, उक्त अनुदानाची रक्‍कम BDS द्वारे उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भातील कार्यवाही 
करण्यात यावी. 

११) अवर सचिव (रोख शाखा), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई- यांना विनंती 
करण्यात येते की,सदर शासन निर्णयातील नमूद रक्कम व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र 
चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ, गोरेगाव, मुंबई यांच्या नावे वितरित करण्यात 
यावी. 

१२) निवडनस्ती (सां.का.१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


